"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना 
झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 
१९६९ या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" 
(२४०६ ०६८६) निधी वितरण करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२१/प्र.क्र.३६६/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१) प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/ 
प्र.क्र.३०/८६/२०२१-२२, दिनांक २१.०६.२०२१. 
२) प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/ 
प्र.क्र.३०/९६/२०२१-२२, दिनांक २४.०६.२०२१. 
३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१. 


प्रस्तावना : 

"महाराष्ट्र अनुसुचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, १९६९ 
या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने (२४०६ ०६८६)" या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ साठी एकूण 
रु. २००.०० लक्ष इतका निधी नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. असून सदर निधी वितरणाची 
बाब प्रस्तुत नस्तीवर विचाराधीन आहे. 


सदर योजनांतर्गत आदिवासी खातेदारांना त्यांच्या मालकीत झाडाची शासनाकडून तोड केल्यानंतर 
लिलाव होईपर्यंतच्या काळापर्यंत अग्निम देण्यात येतो. अधिनियमानुसार सदर प्रदाने विहित कालावधीमध्ये 
देणे आवश्‍यक आहे. यास्तव या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी रु. 920.38 लक्ष 
निधीची गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर या वनवृत्तासाठी आवश्‍यकता असल्याने सदर निधी BDS द्वारे वितरीत 
करण्याची प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. 
१व२च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 


कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम सहामाही कालावधीसाठी (सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत) अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत ०२- मजूरी या उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पित निधीची yo टक्के तरतूद तसेच ५०-इतर खर्च या 
उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पित निधीची २५ टक्के तरतूद उपलब्ध आहे. तथापि, सदर निधी वितरीत करण्यासाठी 
वित्त विभागाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


यास्तव, या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या रु. २००.०० लक्ष (०२ मजूरी- रु. १४.०० लक्ष व 
५० इतर खर्च - रु.१८६.०० लक्ष) निधी पैकी वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्पिय प्रणाली प्रमाणे वितरणासाठी 
रु. २०.७० लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.३६६/फ-३ 


शासन निर्णय: 

"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करिता एकूण 
रु. २००.०० लक्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाद्वारे अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर वितरणासाठी 
उपलब्ध एकूण रु. २०.७० लक्ष (०२ मजूरी- रु. २.१० लक्ष व ५० इतर खर्च - रु.१८.६० लक्ष) निधी प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना खालील अटींच्या अधीन राहून 
खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 

१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात 
यावा. 

२) कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा 
यापुढेही लागू राहतील. 

8) सदर मान्यता ही सन २०२१-२२ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक - सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्य जीवन Coo इतर खर्च, (०१) इतर खर्च, 
(०१) (०५) "महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२१-२२ मध्ये 
मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ रोजीचे शासन निर्णय आणि वित्त विभागाचा 
शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ भाग पहिला उप 
विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२०१४४२३०८३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arvind Shankar Vereen 


Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1 e252bef5c7e2ba3631df8ea 


Apte oe 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत - 
q 
२ 


3 
tof 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर / गडचिरोली/ यवतमाळ / औरंगाबाद. 


>> -> ६-2 ब 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.३६६/फ-३ 


५) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 

६) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

८) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


